अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा 
अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 
मंत्रालयीन संवर्गातील अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, 
सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक, 
उच्चश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक या 
Sante अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना- 

सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६-ब यांच्या दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुन 
शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणे, तसेच उक्त अनुसूचित जमातीच्या पदावर नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त 
होणारी पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पाठविणे याबाबत सूचना दिलेल्या 
आहेत. मंत्रालयीन संवर्गातील अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक- 
टंकलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक यांच्याकरीता ५० अधिसंख्य 
पदे संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत 
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवा समाप्त 
केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्‍ती देण्यासाठी मंत्रालयीन संवर्गातील अवर सचिव, कक्ष 
अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व 
लघुटंकलेखक यांच्याकरीता संबंधित मंत्रालयीन विभागात या शासननिर्णयान्वये ५० अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्यात येत आहेत. 


१. विवरणपत्र क्रमांक १ :- जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या तसेच जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे 
प्रलंबित असलेले एकूण ४६ अधिकारी/ कर्मचारी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४ अ, दिनांक १८ जानेवारी, 2020 


C 


2. विवरणपत्र क्रमांक २ :- जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवा समाप्त केलेले कर्मचारी 
एकूण ४. 


३. उपरोक्त नमूद केल्यानुसार विभागनिहाय व संवर्गनिहाय निर्माण करण्यात येत असलेल्या 
अधिसंख्य पदांची संख्या विवरणपत्र क्रमांक ३ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. 


४. उपरोक्त नमूद केल्यानुसार एकूण ५० अधिसंख्य पदे संबंधित विभागांच्या आस्थापनेवर 
निर्माण करण्यात येत आहेत. सदर अधिसंख्य पदांबाबत शासन निर्णय क्रमांक असंक-१००१/ 
प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.०९.२००१ मधील कार्यपध्दतीनुसार वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


५. ज्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या 
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा. न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतील 
अशा प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब यांच्या शासन निर्णय दिनांक 
२१.१२.२०१९ मधील ३(क) येथील सूचनेनुसार संबंधित विभागाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे 
दिनांक ०६.०७.२०१७ चे आदेश संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून, अशी प्रकरणे तात्काळ 
निकाली काढण्यासाठी आव्यक ती कार्यवाही करावी. तद्‌नंतर सदर अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत संबंधित विभागाने sear निर्गमित करावेत. 


६. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी / कर्मचारी सध्या ज्या पदावर 
कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन, सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी 
तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्याकरीता सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 


७. शासन निर्णयापुर्वी सेवासमाप्त करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी हे 
सेवासमाप्तीपुर्वी ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन सर्व संबंधित 
प्रशासकीय विभागांनी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते 
ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 


या आदेशान्वये निर्माण केळेल्या अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती देण्याबाबतचे आदेश संबंधित 


विभागांनी सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब, शासन निर्णय दिनांक २१.१२.२०१९ नुसार तात्काळ 


निर्गमित करावेत व त्याची प्रत या विभागास तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४ अ, दिनांक १८ जानेवारी, 2020 


९. संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी 
यांच्या अधिसंख्य पदावर सेवा या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून वर्ग कराव्यात. 


२. अपधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सध्या ज्या विभागात 
कार्यरत आहेत, त्या विभागाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दिनांक २१-१२-२०१९ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११८१५४३२९७००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल — uo - आदेझानुसार —— — 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने. 
Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
. DN: c=IN, o=Government t Of Maharashtra, ou=General 
a a n a n i artment, postalCode=400032, 
st=Mi ra, 
5.4, 5b973b0795ae988a7c005050f91 80a8021798a5cle 
. d4la 725०470400, 
B h | mM fa O G U fav serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Di 


ate: 2020.01.18 15:51:35 +0530" 


(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) ** सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

सहसचिव / उपसचिव (आस्थापना) संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

उपसचिव, कार्यासन-१६ ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४/१४ब), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती / कार्यासन-१४ अ. 

**पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी / कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा 
ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानित्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतचे विवरणपत्र -१ 


a “0 
peepee, 
अवर स 
कामगार विभाग 
भाग 


सादर केले किंवा कसे? 


आल्याचा दिनांक असल्यास कोणत्या मागास 


प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले? 


___9___] 


|. ee 
06-06-90 30-06-25 सहायक Hal 
a 
i 
अधिकारी 


विमाप्र चे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 

अज. जात प्रमाणपत्र अवेध/ 
विमाप्र वैध 


अवर स 01-10-83 31-03-22 अज. जात प्रमाणपत्र अवेध/ 
विमाप्र वैध 
चुळाराम रा महसुल व वन विभाग 
oe 


ia ida ee 


नारायण भाडारकर वि भाग कक्ष 
i 


बा.ग.परखड 


15-06-90 1-03-21 सहायक Pal 
त्व asl (६ 


03-11-88 
30-07-93 
31-06-1990 


N 
rs 
[o) 
ne 
N 
N 


w 
> 
वी 
~ 
N 
N 


w 
BR 
=} 
ऱ्ग 
N 
o 


w 
BR 
=) 
ऱ्ग 
N 
00 


अज. जात प्रमाणपत्र अवध/ भज- 
क 


वैध 
0... अ.ज.हलबा अवेध विमाप्र को 
वैध 


अज तून वेमाप्र जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर 

अज तून शिफारस /विमाप्र जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर 

विमाप्र चे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 

अज तून शिफारस /विमाप्र जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर 


प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


10 
विमाप्र चे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 


08-11-11 अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैध 
विमाप्र कोष्टी वैध 


05-06-99 


अधिकारी 


सहायक कक्ष 17-03-86 
अधिकारी 


सहायक कक्ष 25-04-91 
अधिकारी 


प्र.रा.राऊत वि वि सहायक कक्ष 18-02-93 
अधिकारी 


ठरल्यानंतर विमाप्र चे जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. 
त्यामुळे अ.ज. बिंदू भरण्यासाठी 
यापुर्वी मागणीपत्र पाठविण्यात 
आलेले आहे. 


सहायक कक्ष 06-09-96 30-06-27 [सहायक कक्ष अ.ज. जात प्रमाणपत्र 
अधिकारी मा.सर्वोच्च न्यायालयसात 
याचिका दाखल 


अधिकारी 
सोनकुसरे विधि व न्याय विभाग ।सहायक कक्ष 27-07-92 31-01-29 मिकी कलेखव अज अवेध / विमाप्र वैध 
as 
यविकास विभाग सहायक कक्ष 09-04-85 31-12-22 0७७ कलेखव विमाप्र चे जात वैधता प्रमाणपत्र 
कक. cele ee i कळली 
पामाजिक न्याय व सहायक कक्ष 07-05-91 30-11-28 [papal कलेखव अ.ज. अवेध भज-क वेध 
विशेष सहाय्य वि Le 
al सु.रा.किण पर्यावरण विभाग सहायक कक्ष 03-10-83 31-05-22 शिर कलेखव अ.ज. मधून नियुक्ती दि 
27 षि सायन्ना नरसिम्म व ४... विकास सहायक कक्ष 16-02-93 31-07-31 on कलेखव विमाप्र चे जात वैधता प्रमाणपत्र 
es 


मूळ नियुक्ती झालेले Te अज जात प्रमाणपत्र अवैध/ अन्य 
नियुक्तीचा दिनांक (दिनांक 'पदावर सेवा वर्ग मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 


करण्यात सादर केले किंवा कसे? 
a | 
सहकार, पणन व सहायक कक्ष 31-05-33|सहायक Hal 
ठि Ye 1) 


आल्याचा दिनांक असल्यास कोणत्या मागास 
09-09-91 31-01-27 


प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 


07-08-96 30-06-28 


20-06-98 31-08-29 .14-01- 
समितीने अ.ज. जात प्रमाणपत्र 
अवैध ठरविले आहे. सदर 
निर्णयाविरुध्द उच्च न्यायालय 
नागपूर येथे रिट याचिका क्रमांक 
दाखल केलेली असून उच्च 
न्यायालयाने 30-05-2019 रोजी 
अंतरिम आदेश पारित करुन 
समितीच्या निर्णयास स्थगिती 
दिली आहे. 


01-08-96 30-06-32 विडे अ.ज.जात प्रमाणपत्र 
अवैध.विमाप्र जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केले 


कमलाकर दत्तात्रय 14-02-92 31-08-27 पग अ.ज. जात प्रमाणपत्र 
ठरविले असल्याबाबत 21-12- 
2009 रोजी ज्ञापन निर्गमित केले 
आहे. 


मूळ नियुक्ती झालेले पंख्य अज जात प्रमाणपत्र अवैध/ अन्य 
'पदावर सेवा वर्ग मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
करण्यात सादर केले किंवा कसे? 
आल्याचा दिनांक | असल्यास कोणत्या मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 


अज तून 
जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप 
अप्राप्त 

30-09-98 
न्यायालय नागपूर खंडपीठाने 
दिनांक 20-08-2016 रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च 
न्यायालय प्रकरण सादर सर्वोच्च 
न्यायालयाने उच्च न्यायालयात 
दिनांक 20-09-2019 रोजी फेर 
सादर केले आहे 


27-07-81 30-09-20 अज तून 
जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप 
अप्राप्त 


13-06-08 31-03-38 दिना -09- 
पिटिशन क्रमांक 12900/2017 
अन्वये मा. उच्च न्यायालय मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
याचिका प्रलंबित असल्याने 
कारवाई करण्यात आलेली नाही. 


24-02-93 


प्रमाणपत्र आहे. अद्याप वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही 


ना.फा.पठाण 12-03-97 31-05-24 श्रेणी श्रीमती i 
प्रमाणपत्राच्या दाव्याच्या 
वैधतेबाबतचे प्रकरण मा.उच्च 
न्यायालयात प्रलंबित आहे 


45 a ld म बां ७६७६ प श्रेणी लघुलेखव 04-03-93 31-05-28 उच्चश्रेणी लघुलेखव कोष्टी विमाप्र चे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


मूळ नियुक्ती झालेले पंख्य अज जात प्रमाणपत्र अवैध/ अन्य 
'पदावर सेवा वर्ग मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
करण्यात सादर केले किंवा कसे? 
आल्याचा दिनांक | असल्यास कोणत्या मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 


सादर केले? 


विवरणपत्र २ 
सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब यांच्या दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, सेवा समाप्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण करुन सेवा अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्याबाबतचे विवरणपत्र 


अधिकारी / कर्मचारी नाव विभागाचे नांव सध्या कार्यरत शासन सेवेतील । सेवानिवृत्ती दिनांक | मूळ नियुक्‍ती झालेले | निर्माण करावयाचे | अज जात प्रमाणपत्र अवैध/ अन्य 
असलेले पद नियुक्तीचा दिनांक पद अधिसंख्य पद मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
सादर केले किंवा कसे? 
असल्यास कोणत्या मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले? 


८. १५. ee २५ ० “2 >. eee eee ००-०१ > प ees 
ति श्री सचिन ज.कोळी गृह विभाग सहायक कक्ष ०९-०७-९९ १९-०३-३०| सहायक कक्ष सहायक कक्ष । जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने 
अधिकारी अधिकारी अधिकारी = | feta ०६-०७-२००७ रोजी 


सेवामुक्‍त करण्यात आले 


महेश उल्हास जाधव नियोजन विभाग सहायक कक्ष ०६-०८-९३ लिपिक-टंकलेखक | सहायक कक्ष |दिनांक 90-04-2093 पासून 
अधिकारी अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षेव्दारे 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
कार्यरत. दिनांक ०८-०१- 
२०१८ च्या आदेशान्वये सेवा 
समाप्त करण्यात आल्या 


भास्कर पांडुरंग बोरीकर fora विभाग लिपिक-टंकलेखक ०१-०३-९६ ३१-०१-३०|शिपाई अ.ज.प्रमाणपत्र अवैध. २०-०५- 
टंकलेखक |।२०१० पासून सेवेतून कार्यमुक्त. 


प्रशांत गुणवंत Ure  ।जलसंपदा विभाग लिपिक-टंकलेखक २७-०८-९८ कोष्टी या जातीचे प्रमाणपत्र 
टंकलेखक |सादर केलेले असून अद्याप 
वैधता सादर केलेली नाही १६- 
०६-२००७ पासून सेवा समाप्त 


विवरणपत्र क्रमांक 3 
सा.प्र.वि./का.१६ब च्या दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अ.ज. प्रवर्गातील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विभाग निहाय माहिती. 


डड 
wo 


नगर विकास विभाग 
० 
वा 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 


ग्रामविकास विभाग [aad 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 


१४ नियोजन विभाग 


qu] सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 


गृह निर्माण विभाग 
किड व्हा 
बिला 
वि त 


र 
२ णं 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग णं 


[७ ७ ष्य 0 [७ [७ [७ त्य ७ [७ [७ 0 ७ [७ [७ [७ o} [७ क! [७ | 


सहायक कक्ष वरिष्ठ स्वीय 
अधिकारी | टंकलेखक | सहायक 


२११ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
महिला व बाल विकास विभाग 


